उच्च शिक्षण संचालनालयातील व्यपगत 
झालेले मुख्य प्रशासन अधिकारी या संवर्गाचे 
पद पुनरूज्जवित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४४/म.शि.१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक:डिएचई-१००८/(९७/०८)/मशि-६, 
दि.१३ फेब्रुवारी, २००९. 
2) शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक:बढती २०१२/(४२०/१२)/मशि-१ 
दि.०१ ऑक्टोबर, 2093. 
३) Sea तंत्र शिक्षण विभाग, अधिसूचना क्रमांक: सेप्रनि.२००९/(१२७/०९)/मशि-१, 
दिनांक ०७ जून, २०१४. 
8) उच्चस्तरिय सचिव समितीच्या दिनांक १४ जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावनाः- 


उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत कार्यालयीन कामकाजाचा वेग वाढावा, कामामध्ये सुसूत्रता यावी व 
शासनास विहीत कालमर्यादेत आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन 
निर्णयान्वये वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी व मुख्य प्रशासन अधिकारी ही पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. 
सदरचे पद हे पदोन्नतीचे असून त्याचा निम्नसंवर्ग वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी असा आहे. सदरहू पदाची एकूण ०३ 
पदे मंजूर असून ०२ पदे रिक्‍त आहेत. सदरहू रिक्‍त पदांवरील पदोन्नत्या ८ वर्षापासून विविध कारणास्तव 
रखडल्यामुळे निम्नसंवर्गातून पदोन्नतीस पात्र असलेला उमेदवार पदोन्नतीपासून वंचित राहिला. परिणामी, वित्त 
विभागाच्या दिनांक १०.९.२००१ व दिनांक ०१.९.२००४ रोजीच्या शासन निर्णयातील विहीत तरतूदींनुसार मुख्य 
प्रशासन अधिकारी हे पद ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त राहिल्यामुळे सदरहू पद आपोआप व्यपगत 
झाले होते. सदरहू पद पुनरुज्जिवित करून मुख्य प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याबाबतचा मुळ अर्ज ६२/२०१९ मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे प्रलंबित असल्याने, सदरहू 
पद पुनरुज्जित करण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या सहमतीने उच्चस्तरिय सचिव समितीसमोर सादर 
करण्यात आला. उच्चस्तरिय सचिव समितीने दिनांक १४.६.२०२१ च्या बैठकीमध्ये सदर पद पुनरूज्जित 
करण्यास मान्याता दिली आहे. सबब, मुख्य प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील पद पुनरूज्जित करण्याबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयामधील मुख्य प्रशासन अधिकारी हे पद 
पदोन्नतीचे असून निम्नसंवर्गातील म्हणजेच वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील उमेदवार पदोन्नतीस पात्र 
नसल्याने, वित्त विभागाच्या दिनांक १०.९.२००१ व दिनांक ०१.९.२००४ रोजीच्या शासन निर्णयातील विहीत 
तरतूदींनुसार ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त राहिल्यामुळे आपोआप व्यपगत झालेले पद उच्चस्तरिय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने पुनरूज्जिवित करण्यात येत आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सदरहू पदाची 
वेतनश्रणी वेतनस्तर एस-२४:रू. ७१,१००-२,११९,००/- अशी राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४४/म.शि.१ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३७/२०२१/सेवा-९ 
दिनांक १९.५.२०२१ व ४७/आपुक दिनांक ०१.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने आणि उच्चस्तरिय 
सचिव समितीने दिनांक १४.६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८०२१५१५०५१७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


DATTATRAYA 5 
RAMBHAU KAHAR = sa 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 
६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६. मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
qo. सर्व विभागीय सहसंचलाक, उच्च शिक्षण. 
१८. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
१९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
२०. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
२३. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२४. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५. म.शि.१ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


